अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक, 
गट “अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२००६ रोजीची 


तात्पुरतीज्येष्ठासूची _________ 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठसू-११२०/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२०. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 


२) नियोजन विभाग झासन परिपत्रक क्रमांक: एसईएन-१९११/प्र.क्र.१९४/का.१४२७, 
दिनांक २४/१०/२०११. 


परिपत्रक 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२००३, 
09/09/2008, ०१/०१/२००५, ०१/०१/२००६, ०१/०१/२००७, ०१/०१/२००८, 09/09/2008, ०१/०१/२०१० 
व ०१/०१/२०११ या रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन अनुक्रमांक २ वरील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 


आली आहे. 


२. नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: एसईएन-१९११/प्र.क्र.१९४/का.१४२७, 
दिनांक २४/१०/२०११ अन्वये “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गातील पदोन्नत अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांच्या दिनांकाचे 
नियमितीकरण न करताच सदरहू अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली होती. आता सदर पदोन्नत्याबाबत 
पदोन्नती दिनांकाचे विभागिय निवड समितीच्या मान्यतेने नियमितीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठतेच्या 
दिनांकात बदल होत असून त्याअनुषंगाने सदर परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेली अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२००३, ०१/०१/२००४, ०१/०१/२००५, 
०१/०१/२००६, ०१/०१/२००७, ०१/०१/२००८, ०१/०१/२००९, ०१/०१/२०१० व ०१/०१/२०११ या रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची अधिक्रमित करण्यात येत असून सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:एसआरव्ही- 
२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१/१०/२०११ नुसार ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबतचे सर्वकष धोरण 
विचारात घेऊन दिनांक ०१/०१/२००६ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” नुसार 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन 


राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२०/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 

टे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२००६ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भातील काही वास्तविक चुका, त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवेदन सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ वरील शासन निर्णयामधील 
परिच्छेद-३ (२) (ब) नुसार या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांना सादर करावे. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्राप्त झालेल्या 
निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधिताच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदन यथाशिप्र 
शासनास पाठवावीत. 

४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी हे परिपत्रक 
व सोबतची दिनांक ०१/०१/२०११ रोजीची तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन 
घेऊन “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गातील सर्व सेवेतील व सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे 


कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखावर ठेवावी. 


च्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन परिपत्रक उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०२००३१७१११२०३१६१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
Mahi Pl 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 0' 


u=Planning 


Tushar Purushottam य २ scntehorsh 


2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c8 
jottam 


H | r | e ka r tr 2b1 nice ee 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) सर्व संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
3) कक्ष अधिकारी, का.१४२६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


Purushottat 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२०/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


“परिशिष्ट-अ” 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सहसंचालक संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१/०१/२००६ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


wands । ज्येष्ठता निश्‍चित 
नवा जातीचा  सेवाप्रवेशाचा roe सेवेच्या करण्यासाठी  सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. -याचे नाव जन्म दिनांक — शेरा 
प्रवर्ग प्रकार प्रारभाचा स्थानापन्नता सुरु दिनांक 
दिनांक झाल्याचा दिनांक 

Ea २ ३ v & & Se कव्या ८ == laa 

g | श्री.आर.डी.देवरस प १८-०६-१९२१ । २२-११-१९६५ २२-११-१९६५ । ३०-०६-१९७९ सेवानिवृत्त 

२ । श्री.के.एस.नारायणन प ११-०२-१९२५ । ०८-०१-१९७२ ०८-०१-१९७२ । २८-०२-१९८३ पदोन्नत 

३ | श्री.वा.दि.महाजन प ०१-०१-१९३२ । ०७-०६-१९७३ । ०७-०६-१९७३ । ३१-१२-१९८९ । पदोन्नत १३/९/७५ 
४ श्री.दि.स.कळकर्णी प १९-११-१९२६ | ३०-०४-१९७४ | ३०-०४-१९७४ । २३०-११-१९८४ | पदोन्नत १३/९/७५ 
Q श्री.शं.गो.मोघे प २७-०६-१९३२ । १३-०९-१९७५ । १३-०९-१९७५ | २०-०६-१९९० | पदोन्नत ११/७/७७ 
६ | श्री.ना.वि.मोहोड प २८-०८-१९३१ । ३०-०७-१९७७ । ३०-०७-१९७७ । ३१-०८-१९८९ | पदोन्नत २२/७/८५ 
७ । श्री.स.नि.जठार प २०-०५-१९३१ । १६-०२-१९७६ । १६-०२-१९७६ |। ३१-०५-१९८९ | पदोन्नत ३०/४/८१ 
८ | श्री.उ.कृ.कौडिण्य प २३-०८-१९३४ | १६-०२-१९७६ १६-०२-१९७६ । ३१-०८-१९९२ । पदोन्नत ३०/४/८१ 
९ । श्री.स.द.दिवाणजी प ०१-०९-१९२५ । ०३-११-१९७८ १०-०८-१९७७ । ३१-०८-१९८३ | पदोन्नत ३१/८/८३ 
१० | श्री.नि.ना.जगताप प १७-०४-१९३० | २६-१०-१९७९ । १०-०८-१९७७ । ३०-०४-१९८८ सेवानिवृत्त 
११ । श्री.वि.ना.पंडीतराव प ३०-०८-१९२३ । १०-०८-१९७७ | १०-०८-१९७७ । ३१-०८-१९८१ सेवानिवृत्त 
१२ । श्री.गो.कृ.सांगेकर इ्माव प १५-०१-१९२५ । ०१-०४-१९८१ १४-११-१९७९ | ३१-०१-१९८३ सेवानिवृत्त 
१३ । श्री.रा.पु.देशपांडे 7 ०४-०४-१९३१ | १४-११-१९७९ १४-११-१९७९ । ३०-०४-१९८९ सेवानिवृत्त 
१४ | श्री.शं.मा.बागळे प २९-०८-१९३२ | ०१-०८-१९८१ २८-०५-१९८१  । ३१-०८-१९९० | पदोन्नत ७/८/८९ 
१५ | श्री.अ.कृ.कागलकर प २५-०३-१९३५ । ३०-०५-१९८१ । २८-०५-१९८१ । ३१-०३-१९९३ | पदोन्नत १/९/८९ 
१६ । श्री.सु.शं.बाकडे प २४-०४-१९३५ | ०५-०८-१९८१ | २८-०५-१९८१  । २३०-०४-१९९३ | स्वेसेनि १७/८/९० 
१७ | श्री.अ.ना.दांडेकर प ०७-०७-१९२५ । ०५-१२-१९८१ २८-०५-१९८१ । ३१-०७-१९८३ सेवानिवृत्त 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२०/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


संवर्गातील | ज्येष्ठता निश्‍चित 
आका जातीचा  सेवाप्रवेशाचा roe सेवेच्या करण्यासाठी  सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. -याचे नाव जन्म दिनांक : trai शेरा 
प्रवर्ग प्रकार प्रारभाचा स्थानापन्नता सुरु दिनांक 
दिनांक झाल्याचा दिनांक 
a २ 3 ¥v & द (ao eee ८ = an 

१८ | श्री.ज.के.पाटील इमाव प ११-०८-१९३२ । १०-१२-१९८१ २८-०५-१९८१  । ३१-०८-१९९० | पदोन्नत १४/८/९० 
१९ | श्रीमती ल.वि.चव्हाण प ०३-१२-१९३४ । २४-०२-१९८९ | २८-०५-१९८१ | २३१-१२-१९९२ सेवानिवृत्त 
२० । श्री.म.भ.कुळकर्णी प ०८-०९-१९३४ | २८-०५-१९८१ | २८-०५-१९८१ । ३०-०९-१९९२ | स्वेसेनि ७/६/८३ 
22 | SLAMS प २४-०९-१९२४ । ०५-१२-१९८१ ०५-१२-१९८१ | ३०-०९-१९८२ सेवानिवृत्त 
२२ | श्री.न.शां.रांगणेकर प २२-०८-१९३४ । ०७-१२-१९८१ ०५-१२-१९८१ । ३१-०८-१९९२ | पदोन्नत १/९/९० 
२३ | श्री.दि.वि.भिडे प ०३-१०-१९३२ । ०५-१२-१९८१ ०५-१२-१९८१ । ३१-१०-१९९० सेवानिवृत्त 
२४ | श्री.बि.ल.देसाई प २२-०९-१९३५ । ३०-०४-१९८२ । ३०-०४-१९८२ । 30-08-2883 । पदोन्नत १३/११/९० 
२५ | श्री.गु.म.राजाध्यक्ष प १८-०४-१९२५ | ०८-०७-१९८२ | ०८-०७-१९८२ । ३०-०४-१९८३ सेवानिवृत्त 
२६ | श्री.व.भा.मुजूमदार प ०२-१२-१९३७ | ०८-०४-१९८३ | ०८-०४-१९८३ । ३१-१२-१९९५ । पदोन्नत २९/१/९१ 
२७ ' श्री.रं.कि.धारासूरकर प ०५-०३-१९३४ | ०३-०१-१९८६ २१-०६-१९८३ । २१-०३-१९९२ | पदोन्नत ८/७/९१ 
२८ | श्री.स.अब्दुल हक प ०९-१२-१९२७ । २१-०६-१९८३ २१-०६-१९८३ । ३१-१२-१९८५ सेवानिवृत्त 
२९ | श्री.दि.न.पित्रे प ११-१०-१९३७ । ०९-०९-१९८६ ३०-०६-१९८३ । ३१-१०-१९९५ | पदोन्नत ३०/१/९३ 
३० | श्री.चं.ल.अमीन प १७-०८-१९३४ | ०२-०७-१९८३ ३०-०६-१९८३ । ३१-०८-१९९२ | स्वेसेनि १५/८/८९ 
३१ | श्री.व.पां.क्षीरसागर प ०८-०३-१९३८ । ३०-०६-१९८३ ३०-०६-१९८३ । ३१-०३-१९९६ । पदोन्नत ८/२/९३ 
३२  श्री.श्री.स.चोधरी प २८-११-१९३३ । ०५-१२-१९८१ ०३-०२-१९८४ । ३०-११-१९९१ । स्वेसेनि १/७/९१ 
३३ | श्री.ब.रा.पुराणिक प २१-०७-१९३४ | ०३-०२-१९८४ । ०३-०२-१९८४ | २१-०७-१९९२ | स्वे्सान ७/१/८७ 
३४ | श्री.श्री.अ.अळवणी प २८-०९-१९३३ | ०८-०४-१९८३ | ०८-०४-१९८३ । ३०-०९-१९९१ | स्वेसेनि १/८/९० 
३५  श्री.मा.वि.आफळे प १४-१२-१९३० । ३०-१२-१९८५ ३०-१२-१९८५ । ३१-१२-१९८८ सेवानिवृत्त 
३६ | श्रौ.भु.बा.म्हापणकर इमाव प १७-०९-१९३६ । ०५-०९-१९८६ । २८-०८-१९८६ । ३०-०९-१९९४ | पदोन्नत ९/१२/९३ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२०/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


संवर्गातील | ज्येष्ठता निश्‍चित 
आका जातीचा  सेवाप्रवेशाचा roe सेवेच्या करण्यासाठी  सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. -याचे नाव जन्म दिनांक ी यय शेरा 
प्रवर्ग प्रकार प्रारभाचा स्थानापन्नता सुरु दिनांक 
दिनांक झाल्याचा दिनांक 
1९ २ 3 v & द्द शिक कळना ८ = Saar 

२७ श्री.भा.मा.नगराळे अजा प ०१-०७-१९४५ १५-०२-१९८४ २८-०८-१९८६ ३०-०६-२००२३ पदोन्नत १६/१२/९२३ 
३८  श्री.ज.शा.गठ्ठू प १०-०५-१९३८ । २८-०८-१९८६ । २८-०८-१९८६ । ३१-०५-१९९६ | स्वेसेनि ३०/६/९४ 
३९ | श्रीमती अ.भा.चव्हाण प १२-०१-१९३५ । २८-०८-१९८६ । २८-०८-१९८६ । ३१-०१-१९९३ सेवानिवृत्त 
४० | श्री.व्यं.र.कणगलेकर प ०२-०५-१९३० | ०५-०२-१९८७ । २५-०९-१९८६ | ३१-०५-१९८८ सेवानिवृत्त 
४१ | श्री.बि.र.गाडगीळ प १५-०६-१९४० | १४-०८-१९८५ । २५-०९-१९८६ । ३०-०६-१९९८ । पदोन्नत १३/७/९४ 
४२ | श्री.शां.रा.हवालदार प ०१-०३-१९३३ | २०-०३-१९८७ । २५-०९-१९८६ । २८-०२-१९९१ सेवानिवृत्त 
४३ | श्री.वि.ब.हेब्बाळकर प २५-०८-१९३० | २५-०९-१९८६ । २५-०९-१९८६ | ३१-०८-१९८८ सेवानिवृत्त 
४४ । श्री.मा.रा.बलुतकर प २०-११-१९३६ । १३-०४-१९८९ । २५-०९-१९८६ | ३०-११-१९९४ सेवानिवृत्त 
४५ | HAAS प २४-०४-१९३३ । २५-०९-१९८६ । २५-०९-१९८६ |। ३०-०४-१९९१ सेवानिवृत्त 
४६ | श्री.मो.द.कमलापुरकर प १७-०९-१९३६ | १६-०४-१९८७ । १६-०४-१९८७ । ३०-०९-१९९४ सेवानिवृत्त 
४७ । श्री.स.म.पटेल प २६-०६-१९४१ । १०-०४-१९८९ | ०१-०४-१९८९ । २३०-०६-१९९९ | पदोन्नत २७/६/९५ 
४८ । श्री.द.रा.भोसले प ०१-०२-१९५१ । २७-०२-१९८९ | ०९१-०४-१९८९ । ३१-०१-२००९ | पदोन्नत ४/१/९६ 
४९  श्री.र.ना.साठ्ये प ११-१०-१९४६ | ०१-०३-१९९० १३-०४-१९८९ । ३१-१०-२००४ | पदोन्नत २/४/९६ 
Go | श्री.मि.नि.बेनहाल प १०-०५-१९३५ । २६-०५-१९८९ १६-०५-१९८९ । ३१-०५-१९९३ सेवानिवृत्त 
५१ | श्री.म.ना.कवडे प ०७-०२-१९४१ । ०२-०३-१९९० ०२-०३-१९९० । २८-०२-१९९९ सेवानिवृत्त 
५२  श्री.ना.बा.सावंत प टल ९३ट |. 0C-08-88Ro ३१-०५-१९९० । २३१-०१-१९९६ । स्वेसेनि २२/१०/९४ 
५३ | श्री.यज्ञशंकर परशुराम प ०८-०२-१९३७ । ३१-०५-१९९० ३१-०५-१९९० । २८-०२-१९९५ सेवानिवृत्त 
५४ | श्री.शं.ता.गायकवाड अजा प ०६-०१-१९३६ । ०७-०६-१९९० ०७-०६-१९९० | २१-०१-१९९४ सेवानिवृत्त 
QQ श्री.ग.शं.मुळे प ०२-०१-१९३९ । १७-०८-१९९० | १७-०८-१९९० । ३१-०१-१९९७ सेवानिवृत्त 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२०/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


संवर्गातील | ज्येष्ठता निश्‍चित 
आका जातीचा  सेवाप्रवेशाचा roe सेवेच्या करण्यासाठी  सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. -याचे नाव जन्म दिनांक नं यय शेरा 
प्रवर्ग प्रकार प्रारभाचा स्थानापन्नता सुरु दिनांक 
दिनांक झाल्याचा दिनांक 
| २ 3 v & द्द कि ल्क ८ es aera 

५६ | श्रीमती स.र.तेरदाळकर प १४-०३-१९३८ | २८-०९-१९९० २८-०९-१९९० | ३१-०३-१९९६ सेवानिवृत्त 
५७ । श्री.ज.ज.यादव प १४-१०-१९३४ | ३०-१०-१९९१ १६-१०-१९९० । ३१-१०-१९९२ सेवानिवृत्त 
५८ | श्री.आ.मा.खुलसंगे इमाव प २१-०५-१९४७ । ३०-१०-१९९० १६-१०-१९९० । ३१-०५-२००५ | पदोन्नत ३०/४/०१ 
५९ | श्री.अ.ध.कुसनाळे प २६-०८-१९३८ । २४-१०-१९९० १६-१०-१९९० | ३१-०८-१९९६ सेवानिवृत्त 
६० | श्री.श्री.श्री.फडके प ०७-०५-१९३४ | ०५-१०-१९९० १६-१०-१९९० । ३१-०५-१९९२ सेवानिवृत्त 
६१ | श्री.आ.मु.जाधव प ०१-०६-१९५१ । २९-०१-१९९१ १६-१०-१९९० । २३१-०५-२००९ | पदोन्नत ३०/४/०१ 
६२ | श्री.स.ल.खराटे प रड-०र-१९३३ | १६-१०१२९० १६-१०-१९९० | ३०-०९-१९९२ सेवानिवृत्त 
६३ श्रो.वि.पु.गवळी प ०७-१२-१९४० | ३१-१०-१९९० ३१-१०-१९९० । २३१-१२-१९९८ । निधन १६/१२/९८ 
६४ | श्री.ब.दा.शिर्क अजा प ०८-०७-१९३६ | १९-१२-१९९१ १९-१२-१९९१ | ३१-०७-१९९४ सेवानिवृत्त 
६५ | श्री.स.वा.देशमुख प ०५-०१-१९४१ । ०९-०२-१९९४ ११-०३-१९९२ । ३१-०१-१९९९ सेवानिवृत्त 
६६ | श्री.ज.वा.देशपांडे प २८-०४-१९५१ | ११-०३-१९९२ ११-०३-१९९२ । ३०-०४-२००९ | TAR १/१२/०१ 
६७ | WLP AM विजाभज ना २१-०६-१९४८ । १८-०४-१९९२ । १८-०४-१९९२ | २३०-०६-२००६ | पदोन्नत १३/१२/०५ 
६८ | श्री.के.पां.विसापुरे इमाव ना ०१-०३-१९५२ | १८-०७-१९९२ । १८-०७-१९९२ | २८-०२-२०१० | निधन ३/५/२००० 
६९ | श्री.प्र.ल.नाईक प २५-०६-१९३५ । २६-११-१९९२ २६-११-१९९२ । ३०-०६-१९९३ सेवानिवृत्त 
७० । श्री.ज.दा.म्हेसकर प ०२-०८-१९३८ । ३१-०३-१९९३ ३०-११-१९९२ । ३१-०८-१९९६ सेवानिवृत्त 
७१ । श्री.वि.ना.गंधे प ०३-१०-१९३८ । ३०-११-१९९२ ३०-११-१९९२ ३१-१०-१९९६ सेवानिवृत्त 
७२ 'श्री.सु.तु.खेवले इमाव प १६-१२-१९४९ । ०१-१२-१९९२ ०१-१२-१९९२ । ३१-१२-२००७ | पदोन्नत ८/२/०६ 
७३  श्री.भा.तु.चोधरी इ्माव प ०५-०५-१९४९ । ०९-०२-१९९३ ०९-०२-१९९३ । ३१-०५-२००७ | पदोन्नत ७/१२/०५ 
७४ । श्रीमती शे.मु.अपराजित ना २६-०५-१९५६ | ०५-०५-१९९३ | ०५-०५-१९९३ | ३१-०५-२०१४ । पदोन्नत ५/२/०८ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२०/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


संवर्गातील | ज्येष्ठता निश्‍चित 
आका जातीचा  सेवाप्रवेशाचा roe सेवेच्या करण्यासाठी  सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. -याचे नाव जन्म दिनांक ी यय शेरा 
प्रवर्ग प्रकार प्रारभाचा स्थानापन्नता सुरु दिनांक 
दिनांक झाल्याचा दिनांक 

[2] २ 3 v & द्द शिक्का कना ८ 1112401777) 

७५ । श्री.जी.ल.देशमुख इ्माव ना २८-०६-१९४८ । ०७-०८-१९९३ । ०७-०८-१९९३ | २३०-०६-२००६ सेवानिवृत्त 
७६ | श्री.आ.सं.अडागळे अजा ना ०१-०६-१९५१ । १०-०८-१९९३ १०-०८-१९९३ । ३१-०५-२००९ | पदोन्नत २०/९/०७ 
७७ । श्री.सु.ग.नेमावरकर प ३०-०८-१९३८ । ०१-०२-१९९४ ०१-०२-१९९४ । २३१-०८-१९९६ सेवानिवृत्त 
७८ | श्री.दि.बा.खेरमोडे विजाभज प १०-०१-१९३७ | ३१-०३-१९९४ ३१-०३-१९९४ । ३१-०१-१९९५ सेवानिवृत्त 
७९ | श्री.अ.ग.वाघ ना २७-१०-१९५० | ०४-०८-१९९४ | ०४-०८-१९९४ । ३१-१०-२००८ | पदोन्नत ३/२/०८ 
co | श्रीमती अ.दि.देव ना १६-०३-१९५८ | ०४-०८-१९९४ । ०४-०८-१९९४ । ३१-०३-२०१६ । पदोन्नत ६/१/०९ 
८१ श्रीमती सु.र.मेहता ना १४-०५-१९५८ । १८-११-१९९४ । १७-०८-१९९४ | ३१-०५-२०१६ | पदोन्नत २६/३/०९ 
८२ | श्री.भा.ग.कोरवते अजा ना ०१-०४-१९५३ | १७-०८-१९९४ । १७-०८-१९९४ । ३१-०३-२०११ | निधन ६/२/०६ 
८३ | श्र.सु.प्रथोरात विजाभज प ०९-१०-१९५० | १३-०६-१९९५ २५-११-१९९४ | ३१-१०-२००८ सेवानिवृत्त 
८४ | श्री.अ.शं.अमृते प २९-१२-१९४५ । ०१-१०-१९९९ २५-११-१९९४ । ३१-१२-२००३ सेवानिवृत्त 
Cy | श्री.म.दि.करंदिकर प २०-०५-१९३९ | २५-११-१९९४ २५-११-१९९४ । ३१-०५-१९९७ सेवानिवृत्त 
८६ | श्री.उ.ना.जिचकार इमाव प ०७-०६-१९४८ । २५-११-१९९४ २५-११-१९९४ | ३०-०६-२००६ सेवानिवृत्त 
८७ | श्री.सु.ना.पुनसे भजक प १९-०२-१९४६ | १४-०८-१९९७ | २५-११-१९९४  । २९-०२-२००४ सेवानिवृत्त 
८८ | श्री.म.बि.गोखले प १३-०२-१९३९ । ३०-११-१९९४ ०१-०४-१९९५ । २८-०२-१९९७ सेवानिवृत्त 
८९ | श्री.चं.गो.बारगजे इ्माव प ०२-०४-१९३८ । २१-०७-१९९५ २१-०७-१९९५ । ३०-०४-१९९६ सेवानिवृत्त 
९० | श्री.गौ.पं.रामटेके अजा प ०१-०३-१९४३ । ३१-०८-१९९५ | ०९-०८-१९९५ । २८-०२-२००१ सेवानिवृत्त 
९१ श्री.रंरा.धनविजय अजा प १०-०९-१९५० । ०९-०८-१९९५ ०९-०८-१९९५ । ३०-०९-२००८ सेवानिवृत्त 
९२ | श्री.आ.ग.किल्लेकर अज प ०३-०४-१९४६ | ०९-०८-१९९५ ।  ०९-०८-१९९५ | ३०-०४-२००४ सेवानिवृत्त 
९३ ' श्री.प्र.च्यु.गजबे अजा प २०-१२-१९४८ । ३०-०८-१९९५ । ३०-०८-१९९५ । २१-१२-२००६ सेवानिवृत्त 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२०/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


संवर्गातील | ज्येष्ठता निश्‍चित 
आका जातीचा  सेवाप्रवेशाचा roe सेवेच्या करण्यासाठी  सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. -याचे नाव जन्म दिनांक : trai शेरा 
प्रवर्ग प्रकार प्रारभाचा स्थानापन्नता सुरु दिनांक 
दिनांक झाल्याचा दिनांक 
ees २ ३ v & द शिक लव ८ = amen 
९४ | श्री.सु.गुं.जगताप ना ०१-०७-१९५८ । १४-०३-१९९६ १४-०३-१९९६ । ३०-०६-२०१६ पदोन्नत 
९५ । श्री.का.अ.बोहरा ना ०१-०१-१९४४ | ३०-०३-१९९६ ३०-०३-१९९६ । २३१-१२-२००१ | TAA १/७/०१ 
९६ | श्री.शि.रा.शिंदे अजा ना १०-१२-१९५५ । २१-०६-१९९६ २१-०६-१९९६ । ३१-१२-२०१३ | पदोन्नत १९/१२/१३ 
९७ । श्री.मो.ना.पबनीकर अज प १८-०४-१९५१ | ३१-१०-१९९९ ०१-०९-१९९६ | ३०-०४-२००९ | TAM १/४/०८ 
९८ | श्री.ज.शा.कोकाडे अज प ०१-०७-१९५२ । ३१-१०-१९९९ ०१-०९-१९९६ |। ३०-०६-२०१० | पदोन्नत २४/८/०९ 
९९ | श्री.रु.म.रामटेके अजा प १२-०३-१९४९ । ०५-०९-२००९ ०१-०९-१९९६ | ३१-०३-२००७ सेवानिवृत्त 
१०० । श्री.बा.शं.यादव अजा प ०१-०६-१९५२ । २५-१०-१९९९ ०१-११-१९९६ । ३१-०५-२०१० सेवानिवृत्त 
१०१ | श्री.बा.रा.कांबळे अजा प १८-०३-१९४८ । २७-१०-१९९९ ०१-०२-१९९७ । २३१-०३-२००६ । निधन १८/९/०१ 
१०२ | श्री.क.वि.बेरागी भजब प ३०-१०-१९५५ । १४-१०-१९९९ ०१-०३-१९९७ | ३१-१०-२०१३ सेवानिवृत्त 
१०३ । श्री.प्र.दि.सोहळे ना ३०-११-१९५९ । २४-०४-१९९७ | २४-०४-१९९७ । ३०-११-२०१७ | पदोन्नत १०/८/१६ 
१०४  श्री.शा.प.सोनटक्के अजा ना १७-१०-१९४५ | ०३-०५-१९९७ । ०३-०५-१९९७ । २३१-१०-२००३ सेवानिवृत्त 
१०५ | श्री.श्री.ज.धर्माळे प ०३-०९-१९५५ । १२-१२-२००५ ०१-०१-२००४ । ३०-०९-२०१३ सेवानिवृत्त 
१०६ । श्री.सं.के.पराडकर प ११-०८-१९५० | १६-०१-२००६ ०१-०२-२००४  । ३१-०८-२००८ सेवानिवृत्त 
१०७ | Sana. pu विमाप्र प ०१-०७-१९५८ । १६-०६-२०१६ | ०१-०५-२००४ | ३०-०६-२०१६ सेवानिवृत्त 
१०८ । श्री.र.र.शिंगे इमाव ना २६-०६-१९६३ । २५-०८-२००५ | २५-०८-२००५ | ३०-०६-२०२१ | पदोन्नत १२/८/१६ 
१०९ | श्री.कि.गो.पाचंगे भजब प ०७-०९-१९५५ । ०९-०१-२००६ । ०७-१२-२००५ । ३०-०९-२०१३ सेवानिवृत्त 
4* प- पदोन्नती 


ना-नामनिर्देशान 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


